


मुहम्मद यूनुस आणि 
ग्रामीण बॅक 


मराठी अनुवाद: सुश गील मेन्सन 





महम्मदच्या पोटात गरगरू लागले जेव्हा त्याने आणि त्याच्या भावंडांनी 
आईला तांदळाचे पीठ, साखर आणि खोबरे मिसळून गोड वड्या बनवताना 
पाहितल्रे. आईने त्या मिश्रणाच्या अंडाकार वड्या बनवल्या आणि त्या कढईतील 
गरम तेलात तळायला टाकल्या. सगळ्या वड्या तेलात तरंगू लागल्या आणि 
हळूहळू खुसखुशीत सोनेरी तपकिरी बनू लागल्या. मग तिने वड्या बाहेर काठून 
एका ताटात थंड व्हायला ठेवून दिल्या. 


आठ वर्षांच्या मृहम्मदने उत्सकतेने एक वडी उचलली. पण वडीचा 
पहिला तुकडा चावण्याआधीच कुणीतरी दार ठोठावले. बाहेर एक थकलीभागली 
बाई एका लहान मत्लरीसोबत उभी होती. ती बाई म्हणात्री की त्या दोघींनी 
कित्येक दिवस काही खाल्ले नव्हते 









गरीब लोक नेहमी त्यांचे दार ठोठावत असत, कारण महम्मदची 1 ँ 

आई उदार मनाने गरीबांना अन्न, पैसा आणि तिच्या मुलांचे जुने 

कपडे वाटून टाकत असे. मुहम्मदला जाणवले की दारावर उभ्या 
असलेल्या भकेल्या दोघींना अन्नाची गरज आपल्यापेक्षा जास्त 

आहे. महम्मदने एका ताटलीत वडया ठेवल्या. त्याच्याकडे बघन 
त्याच्या आईने स्मित केले. ती बाई आणि छोटी मलगी यांनी 

' ताटलीतील वड्या कतज्ञतापूर्वक खाल्ल्या | 





र 








मुहम्मद यूजुसचा जन्म 28 जून 1940 रोजी झाला. तो नऊ भावंडांमध्ये तिसरा मोठा 
होता. त्याचे बंगाली कुटुंब बंदराचे शहर असलेल्या चितगावमध्ये एका दोन मजली 
इमारतीत राहात होते. त्याकाळात हे शहर भारताचा भाग होते. चितगाव हे गजबजाट 
असलेले शहर होते. तेथील माल पोहोचवणारे ट्रक खडखडाट करत रंगीत रिक्‍शात बसलेल्या 
प्रवाशांना मागे टाकत पळत. तेथील दाट गर्दीच्या रस्त्यावर भिकारी व्यापाऱ्यांच्या खांद्याला 
खांदा ल्रावून फिरत. रस्त्याच्या कडेला उभे राहून लोक चहाची तलफ भागवत आणि 
चनाचूर, तळलेली डाळ व छोले अशी न्याहारी करत. 










मुहम्मद आणि त्याच्या भांवडांनी एकत्रपणे मजा-मस्ती करण्याचे अनेक मार्ग शोधले 
होते. ते सैनिक बनण्याचा खेळ खेळत आणि आपल्या घराच्या सपाट 
गच्चीवर एकमेकांचा पाठलाग करत. ते बांबू आणि कागदापासून 
बनवलेला पतंग उडवत. काहीवेळा शाळा सुटल्यावर, त्यांना 
सिनेमा बघायला जाण्याची परवानगी मिळत असे. 


मुहम्मदचे आईवडील शिक्षणाला खूप महत्त्व देत. आपली मुले कठोर मेहनत घेऊन 
अभ्यास करतील, याकडे त्यांनी लक्ष पुरवले. मुहम्मदचे वडील, दुला मिय हे एक 
यशस्वी सोनार होते. पण ते केवळ आठवीपर्यंतच शिकल्रे होते. मुहम्मदची आई, 
सोफिया खातून केवळ चौथीपर्यंत शिकली होती. पण तिला पारंपरिक गोष्टी वाचण्याची 
आणि त्या आपल्या मुलांना ऐकवण्याची आवड होती. आपल्या मुलांनी शालेय शिक्षण 
पूर्ण केल्यावर कॉलेजला जावे, अशी मुहम्मदच्या आईवडिलांची इच्छा होती. 

दुला मियोने आपल्या मुलांना स्काउटसारख्या संस्थांमध्ये सहभागी होऊन बाहेरच्या 
जगाबद्दल ज्ञान घेण्यास नेहमी प्रोत्साहन दिले. “जगाकडून शिकणे हे सर्वात मोठे शिक्षण 
आहे,” असे ते म्हणत. 





मुहम्मदला स्काउट बनायला आवडले. स्काउटींगमध्ये मुले खेळ खेळत, ग्रामीण भागात 
पायरपेट करत, बाहेरच्या स्काउटींग कौशल्यात निपुण होत आणि गरीब लोकांना मदत 
करण्याचे काम करत. स्काउटींग दरम्यान, मुहम्मदने झोपडपट्टयांमध्ये राहाणाऱ्या गरीब 
नाल्याच्या पाण्याने भरलेल्या अरुंद बोळामध्ये राहात होत्या. या कुटुंबाना स्वच्छ पाणी आणि 
ताजे अन्न मिळणे जवळजवळ अशक्यच होते. 


मुहम्मद आपल्या गटात देणग्या गोळा करण्यात खूप सक्रीय होता. स्काउटने कमाईचे 
आठवडे आयोजित केल्यावर त्याने बूट पॉलिश करून, पस्तके व चहा विकन गरीबांसाठी पैसा 
उभारला. महम्मदने पाहिले की गरीब लोक काही नाण्यांमध्येच आठवडाभरासाठी संपूर्ण 
कटुंबाचे पोट भरण्यासाठी पुरेसे तांदूळ खरेदी करू शकत 





मोठा झाल्यावरही महम्मदने गरीबांना मदत करणे सरूच ठेवले. 1957 
मध्ये, वयाच्या सतराव्या वर्षी, त्याने ढाका विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागात 
नाव नोंदवले. लोक पैसा, मालमत्ता आणि सेवा या गोष्टी कशा उत्पादीत 
करतात आणि त्यांचा उपयोग कसा करतात याचा अभ्यास अर्थशास्त्रात केला 
जातो. महम्मदला वाटले की अर्थशास्त्राच्या अभ्यासामळे आपण गरीब 
लोकांना त्यांच्या पैशाची बचत आणि व्यवस्थापन अधिक चांगल्या प्रकारे 
करण्यास मदत करू शकू. 





ढाका विद्यापीठातून पदवी मिळवल्यानंतर मुहम्मद संशोधन सहाय्यक 
आणि व्याख्याता बनला. मग 1965 मध्ये, त्याला अमेरिकेत अर्थशास्त्राचा 
अभ्यास करण्यासाठी प्रतिष्ठित फत्रत्राइट शिष्यकक्ती मिळाली. अमेरिकेत राहात 
असताना त्याने व्हिएतनाम य॒द्धाच्या विरोधात शांती मोर्चे काढणारे कॉलेज 
विद्यार्थी पाहिले. विद्यार्थ्यांनी मोर्च्यांसोबतच धरणे आंदोलनही केत्रे. आपण बदल 
घडव शकतो, हा तेथील विद्यार्थ्यांचा विश्वास पाहून मुहम्मद प्रभावित झाला 
त्याला त्याच्या वडिलांचे शब्द आठवले: तो खऱ्या अर्थाने जगाकडन काही 
शिकत होता. 








6 





भन 
| 


शग. 


क 


(॥ क (1 11) | ।। | 


प. 









1970 साली, मुहम्मदने मिडल टेनेसी राज्य विद्यापीठात शिकवायचे काम स्वीकारले. तो 
अमेरिकेत तसा सुखाने राहात होता, पण आपल्या मातृभूमीत होत असलेल्या घडामोडींची 
त्याला चिंता वाटत होती. 












1947 साली भारतातील ब्रिटिशांचे शासन समास झाले. चितगाव पूर्वे बंगालचा भाग 
बनला जो नंतर पूर्व पाकिस्तान म्हणून ओळखला जाऊ लागला. या भागात बंगाली 
लोकसंख्या जास्त होती. आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक भिन्नतेमळे पूर्व पाकिस्तानच्या 
लोकांना पश्चिम पाकिस्तानच्या शासनापासून स्वतंत्र व्हायचे होते. मार्च 1971 मध्ये, पूर्व 
पाकिस्तान वेगळे झाले. त्याने स्वत:ला बांग्लादेश नावाने स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषीत केले. 
तणाव वाढतच गेला, लवकरच पाकिस्तान आणि नवे राष्ट्र बांग्लादेश 
यांच्यात युद्ध सुरू झाले. 


ह. ३॥४7./16>) 


आपल्या त्रोकांना पाठींबा दर्शवण्यासाठी 
महम्मदने विद्यापीठाच्या आवारात मोर्चे काढले 
तो वाशिंग्टन डी सी येथेही गेला. तिथे त्याने 
आणि इतर बंगाल्री लोकांनी कॅपिटॉल हीलच्या 
पायऱ्यांवर आंदोलन केले. त्यांनी बांग्लादेश आणि 
पाकिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी 
घोषणा दिल्या. आपल्या देशातील परिस्थितीबद्दल 
जागृती निर्माण करण्यासाठी त्यांनी टेलीव्हीजन 
आणि वृत्तपत्रांना मुलाखती दिल्या. 





शेवटी बांग्लादेशने पाकिस्तानला हरवले आणि /6 डिसेंबर 1971 रोजी ते भयानक युद्ध 
संपले. युद्धात तीन लाखांपेक्षा जास्त लोक मारले गेले. युद्ध, अवर्षण आणि दुष्काळाने 
नवनिरमित राष्ट्राला उध्वस्त करून टाकले. 


आता बांग्लादेशला परतले पाहिजे, हे मुहम्मदच्या लक्षात आले. 1972 मध्ये, मातृभूमीत 
परतून त्याने चितगाव विद्यापीठात अर्थशास्त्र विभागाचा प्रमुख म्हणून नोकरी स्वीकारली. 


आता मुहम्मदने युद्धाचे देशावर झालेले भीषण परिणाम समक्षच पाहिले. प्रत्येक दिवशी 
सकाळी आपली कार चालवत तो जोक्रा नावाच्या गावातून विद्यापीठात जात असे. दुष्काळाने 
त्या गावातील शेते नष्ट झालरी होती आणि गावकऱ्यांकडे ना खायत्रा अन्न होते, ना प्यायला 
पाणी. अनवाणी मुले आणि त्यांचे आईबाप अन्न शोधण्यास जिवावर उदार होऊन जवळच्या 
सुपीक डोंगरांवर जात. काही लोक खाण्यासाठी मूठभर तांदूळ आणि हिरवा पाला घेऊन परतत. 



















लि. हे भयानक दारिद्र्य पाहून मुहम्मद खूप निराश झाला. 
गावात इतके लोक पीडीत असताना तो विद्यापीठात अर्थशास्त्र 
का शिकवत होता? जोब्रा हा त्याचा नवा वर्ग बनला. पुढल्या 
काही वर्षात, त्याने तेथील अनेक कुटुंबांच्या मुलाखती घेतल्या. 
इतक्या हलाखीतही हे लोक जिवंत कसे राहू शकतात, हे त्याला 


यातून कळणार होते. 
1976 मध्ये मुहम्मद एका तरुण 


मुलीला, ठुफीया बेगमला भेटले. तिची 
मुले मातीच्या झोपडीत झोपत. सुफीया 
बांबूचे सुंदर स्टूल बनवत असे. 
अन्नाच्या उणीवेमुळे ती अशक्त आणि 
बारीक झाली होती. पण तिच्या 

क कामातील कलात्मकता पाहून मुहम्मद 
खूप भारावून गेला. 








मुहम्मदला कळले की सुफीयासारख्या बऱ्याच स्त्रिया आपल्या कुटुंबाचा 
चरितार्थ चालवण्यासाठी काही वस्तू बनवून बाजारात विकतात. स्टूल 
बनवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या बांबूची किमत पाच टका (बांग्लादेशी पैसे), 
म्हणजे सुमारे बावीस सेंट, इतकी होती. सुफीयाकडे बावीस सेंट नव्हते. म्हणून 
तिला पैसे उधार घ्यावे लागत. 


जोब्रातील बँकांना छोटी छोटी कर्जे देण्यात रस नव्हता. शिवाय गरीबांना 
कर्ज देण्याची जोखीम उचलण्यास ते तयार नव्हते. त्यामुळे सुफीयाला एका 
महाजनाकडे (सावकाराकडे) जावे लागत असे. महाजनने तिला गरज असलेले 
बावीस सेंट दिले. या रकमेवर सुफीयाला एक टक्का व्याज द्यावे लागणार होते. 
पण महाजनने सुफीयाच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेतला आणि दिलेल्या 
कर्जावर अन्यायकारक रितीने जास्त व्याजदर आकारला. 


सुफीयाने तिचे स्टूल विकून व्याजासहीत कर्ज चुकवले. पण तिच्यासाठी 
केवळ दोनच सेंट शिल्लक राहिले. आणखी बांबू विकत घेण्यासाठी दोन सेंट 
पुरेसे नव्हते. एवढ्याशा पैशात तिला आपल्या कुटुंबाला खाऊपिऊही घालता 
येणार नव्हते. परिणामी, नाईलाजास्तव सुफीयाला महाजनकडून आणखी कर्ज 
घ्यावे लागले. 





पुढल्या दिवशी मुहम्मद त्याच्या विद्यार्थ्यांचा एक गट 
घेऊन जोब्रा गावात गेले. तिथे त्यांना बेचाळीस स्त्रिया भेटल्या. 
त्यांना आपले कर्ज चुकवण्यासाठी एकूण 850 टकांची गरज 
होती. ही रक्कम जवळजवळ 27 डॉलरएवदी होती. 


मग मुहम्मद बांग्लादेशातील सवात मोठ्या बँकेकडे गेले. 
त्याने त्यांच्याकडे त्या स्त्रियांसाठी योग्य व्याजदराने कर्ज 
मागितले. त्याच्या या विनंतीवर बॅक मॅनेजर हसले. सत्तावीस 
डॉलर ही कर्जाची रक्‍कम बँकेला खूपच लहान वाटली. शिवाय 
त्या स्त्रिया गरीब होत्या आणि वर निरक्षरही होत्या. त्यांना 
बॅकींग अस्पृश्य मानले जाई. ते कर्ज परत करतील यावर 
बँकेचा विश्वास नव्हता. 


मुहम्मदच्या मते इतर लोकांसारखेच त्या गरीब स्त्रियांनाही 
स्त्रियांना आपले आयुष्य सुधारण्याचा मार्ग कसा गवसेल? 





करायचा निर्णय घेतला. ही बँक गरीबांना कर्ज देणार होती. 1977 साली, 
त्याने ग्रामीण बँकेची स्थापना केली. 


कर्जे काठू शकत. या लहान-सहान कर्जांना मायक्रो- म्हणून 
ओळखले जाऊ लागले. 


इथून कर्ज घेणाऱ्या लोकांना पाच वर्गामध्ये विभागण्यात आले. प्रत्येक 
गटाला मान्य असलेली रक्‍कम कर्ज देण्यात येत असे. मग गटाचे सदस्य 
दिलेल्या वेळेत कर्ज परतफेड करण्यासाठी एकत्र मिळून प्रयत्न करत. 
मुहम्मदच्या मते कर्ज घेणाऱ्यांना गटात ठेवल्याने एक आधार व्यवस्था 
तयार झाली आणि यामुळे संपूर्ण गट प्रत्येक सदस्याच्या यशासाठी जबाबदार 
ठरला. 








त्याच्या विद्यार्थ्यांना आपल्या बॅकेच्या कर्ज 
योजनेसाठी स्त्रिया गोळा करणे कठीण जात असे. 

१ | स्त्रियांना हे समजत नव्हते की मुहम्मदचा कर्ज देण्याचा 

6. ५ वे मार्ग महाजनांच्या मार्गापेक्षा वेगळा कसा होता. 


य * कधी कधी मुहम्मद आणि त्याच्या विद्यार्थ्यासमोर 

र स्त्रियांची बुरखा पद्धत अडचण उत्पन्न करत असे. बुरखा 
र ही अशी प्रथा होती ज्यामध्ये स्त्रियांना आपल्या 
पतीशिवाय इतर पुरुषांशी बोलायची मनाई होती. 
मुहम्मद कधीच कुणा स्त्रीकडे बाहेर किवा तिच्या घरात 
बोलायला जाऊ शकत नसे. कारण याला उद्धटपणा 
मानला जात असे. त्यामुळे त्याची एखादी विद्यार्थिनी 
स्त्रियांशी बोलत असे आणि मुहम्मद काही अंतरावर 
घराच्या बाहेर थांबत असे. कधीकधी मुहम्मद मुसळधार 
पावसात तासनतास धीर धरून थांबत असे. 








सुफीयाने तिच्या हिश्श्याच्या कर्जातून मिठाई बनवण्याचे साहित्य आणि बांगड्या 
सजवण्याचे सामान खरेदी केले. आपल्या स्टुलांसोबत ती मिठाई आणि बांगड्याही 
बाजारात विकणार होती. यावेळी तिने पूर्वीपेक्षा जास्त पेसे कमावले. त्यांतून तिने 
आपल्ते कर्ज चुकवले आणि आपल्या कुटुंबाचे पात्रनपोषणही केले. आपल्या कष्टाच्या 
कमाईतून मुलांसाठी तांदूळ खरेदी करताना सुफीयाला स्वत:चाच अभिमान वाटला. 


मुहम्मदला लहानपणी त्याच्या घरी अन्न 
मागायला येणारे गरीब लोक आठवले. 
स्काउटमध्ये असताना पाहिलेले बेघर लोक 
आणि झोपडपट्टया त्याला आठवले. चितगाव 
विद्यापीठात जाताना दिसणारे जोब्राचे भुकेले 
लोकही त्याला आठवले. आपण सुफीया बेगमला 
भेटलो तो दिवसही त्याला आठवला. गरीब 
लोकांना त्यांचे आयुष्य सुधारण्यासाठी एक 
चांगला मार्ग शोधता आला, या गोष्टीने मुहम्मद 
आनंदीत झाला. 























ट्र्ल्त 


शी 


। र 


थोड्याच काळात, महम्मदला गरीबांचा बॅकर म्हणन 
ओळखले जाऊ लागले. नंतरच्या काही वर्षांत, ग्रामीण 
बँकेने जगभरातील बारा दशलक्ष लोकांना मायक्रो-क्रेडीट 
द्वारे दहा अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षाही जास्त कर्ज दिले. 
कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये चोऱ्यांशी टक्के स्त्रिया होत्या. 


2006 साली मुहम्मद युनुस आणि ग्रामीण बॅक यांना 
एकत्रितपणे नोबेल शातता एरस्कार प्रदान करण्यात आला. 
हा प्रतिष्ठित पुरस्कार अशा व्यक्तीला वा गटाला दिला 
जातो जो संघर्ष, गरीबी आणि युद्धाने उध्वस्त झालेल्या 
देशात शांतता स्थापित करण्याचे धैर्य दाखवतो. नोबेल 
पुरस्कार समितीने तळागाळापासून आर्थिक आणि 
सामाजिक विकास करण्याचे प्रयत्न केल्याबद्दल आणि 
गरीबातील गरीबही आपल्या विकासासाठी स्वतः काम - 
शकतो हे सिद्ध केल्याबद्दल मुहम्मद आणि ग्रामीण बँकेची 
प्रशंसा केली. 

























नोबेल पुरस्कार स्वीकारतेवेळी भाषण करताना मुहम्मद 
यांनी घोषणा केली: या वर्षीचा हा एरस्कार जगग्ररातील त्या 
कोट्यवक्की स्त्रियांचा सन्मान करतो ज्या स्त्रिया आपल्या मुलाना 
एक वागले आउुष्य देण्यासाठी त्यांच्या जीवनात आशा 
फुलवण्यासाठी अविरत संघर्ष करतात. हा त्यांच्यासाठी एक 
ऐतिहाचिक क्षण आहे 


मुहम्मद यूनुस यांनी एका स्त्रीला बावीस सेंटचे कर्ज 
फेडण्यास मदत करण्यापासून सुरुवात केली. जगभरात 
गरीबांसाठी अब्जावधी डॉलरचे मायक्रो-क्रेडीट उपलब्ध करेपर्यंत 
त्यांनी हा प्रवास कधीच थांबवला नाही. कुणीही स्त्री, पुरुष वा 
मूल कधीही भुकेले राहात नाहीत अशा जगाचे, गरीबीपासून 
मुक्त अशा जगाचे स्वप्न ते आजही पाहात आहेत. 








समारोप 


बांग्लादेशात मुहम्मद यूनुसच्या ग्रामीण बँकेच्या यशाने रशिया समवेत अनेक 
देशांना प्रेरणा मिळाली. इस्राएल, सोदी अरब, मेक्सिको, इजिस्त, घाना, चीन आणि 
फिल्लीपिन्ससारख्या देशांनी स्वत:च्या मायक्रो फायनान्स संस्था सुरू केल्या. जगभरात 
ग्रामीण बँकेच्या 97 टक्के ग्राहकांनी यशस्वीपणे आपल्या कर्जाची परतफेड केली आहे. 
ग्रामीण बॅंकेने गरीब विद्यार्थ्यांना 1,80,000 पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय शिष्यवृत्त्याही 
दिल्या आहेत. यामुळे हे विद्यार्थी त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवू शकले. 


2012 च्या अमेरिकी जनगणना ब्युरोनुसार, अमेरिकेत चार जणांच्या कुटुंबाचे 
वार्षिक उत्पन्न 23,681 डॉलर पेक्षा कमी असेल तर त्यांना दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब 
समजले जाते. यानसार, तिथे 46.5 दशलक्ष लोक दारिट्रयरेषेखाली आहेत. यांत 16.1 
दशलक्ष मुले आहेत. दारिद्रू्यरेषेखाली असणे याचा अर्थ व्यक्तिकडे पोट भरण्यासाठी पुरेसे 
अन्न नसणे, असा होतो. 


2008 साली, न्यूयॉकेमध्ये ग्रामीण अमेरिका स्थापन झाली. 2013 पर्यंत, या बँकेने 
चार्लोट, उत्तर कॅरोलिना, इंडियाना पोलीस, इंडियाना, ओमाहा, नेब्रास्का, लॉसएंजेलिस 
आणि सॅनफ्रान्सिस्को शहरांमध्ये शाखा उघडल्या. ग्रामीण अमेरिकाने सेहेचाळीस 
हजारपेक्षाही जास्त स्त्रियांना सुमारे 99 दशलक्ष डॉलर कर्ज दिले. परिणामी, खूप कमी 
उत्पन्न असलेले लोक आर्थिकदृष्टया स्वतंत्र होऊ शकत्रे आणि स्वत:ला दारिद्रूयरेषेच्या 
वर आणू शकले. 


नोबेल शांतता पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस आपले 
पदक व डिप्लोमा प्रमाणपत्रासोबत -10 डिसेंबर 2006. 
2011 मध्ये बांग्लादेश सरकारने मुहम्मद यूनुस 

यांना ग्रामीण बँकेचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले. 
त्यांचे वय सत्तर वर्षापेक्षा जास्त झाले, हे कारण 
त्यासाठी पुढे करण्यात आले. व्यवस्थापकीय संचालक 
पदासाठी त्यांचे वय कायद्याच्या दृष्टीने जास्त होते. 
प्राध्यापक यूनुस यांनी तसेच ग्रामीण बँकेने यूनुस 
यांनाच बँकेचे प्रमुख म्हणून राहू द्यावे असे अपील 
दाखल केले. पण तेथील सुप्रीम कोटाने ते अपील रद्द 
केले. त्यामुळे 12 मे 2011 रोजी मुहम्मद यूनुस यांनी 
अधिकृतरित्या ग्रामीण बँकेचे प्रमुखपद सोडून दिले. 
आता ते यूनुस सेंटरचे अध्यक्ष आणि ग्रामीण 
क्रियेटीव्ह प्रयोगशाळेचे संस्थापक आहेत. 





दोन्ही संस्थांनी गरीबांना कर्जे देण्यापत्रिकडेही आपल्या कार्याचा विस्तार केला आहे. ते 
सामाजिक उद्योगाची संकल्पना मानतात आणि समाजाची सेवा तसेच शिक्षण, आरोग्य, पोषण, 
हरित उर्जा अशा क्षेत्रांत काम करू इच्छिणाऱ्या संस्थांचा प्रचार-प्रसार करतात. 


आज मुहम्मद यूनुस आपली दुसरी पत्नी अफरोझी बेगमसोबत बांग्लादेशात राहातात. त्या 
जहॉगीरनगर विद्यापीठात भोतिकशास्त्राच्या प्राध्यापिका आहेत. त्यांची धाकटी मुलगी दीनासुद्धा 
बांग्लादेशात राहाते. मुहम्मद यांना पहिली पत्नी, व्हेरा फोरोस्टेन्कोपासून झालेली मुलगी मोनिका 
ही एक व्यावसायिक ओपेरा गायिका आहे. ती न्यूयॉर्कमधील मेट्रोपॉलिटन ओपेरा आणि इतर 
संगीत समूह अशा ओपेरा कंपन्यांसोबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यक्रम करते. 


मुहम्मद यूनुस यांना नोबेलशिवाय अनेक पुरस्कार मिळाले. यांत जगभरात अन्नाची 
गुणवत्ता, विपुलता वा उपलब्धता यांत सुधारणा करण्यास मदत करणाऱ्या लोकांना देण्यात येणारा 
जागतिक अन्न पुरस्कार (1994), न्यायासोबत शांतता प्रस्थापित करणाऱ्या लोकांना 
ऑस्ट्रेलियाकडून देण्यात येणारा सिडनी शांतता पुरस्कार (1998), सांस्कृतिक वा सार्वजनिक 
कार्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या लोकांना दिला जाणारा युनायटेड स्टेट्स प्रेसिडिन्शियल मेडल 
फॉर फ्रीडम (2009) आणि अमेरिकी कॉंग्रेसकडून कुणा व्यक्ती वा संस्थेच्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी 
दिला जाणारा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार काँग्रेशनल गोल्ड मेडल (2010) हे प्रमुख पुरस्कार आहेत. 
याशिवाय, मुहम्मद यूनुस यांना जगभरातील विद्यापीठांकडून अठ्ठेचाळीस मानद डॉक्टरेट पदव्या 
मिळालेल्या आहेत. 





“मतला सभोवतालच्या लोकांची मटत करण्यासाठी तात्काळ काही 
करायचे होते, भले त्यातून कुणा एका माणसाचे तरी आयुष्य थोडे 
सहजसोपे होईल.” 

- मुहम्मद यूनुस 


